श्रीगृत्समद प्रल्हादास पुढे सांगू 
लागले. 'श्रीहरी विष्णूंसह श्रीशंकर समस्त 
देवतांना घेऊन रणांगणावर आले. 
तारकासुराच्या आकांताला थांबविण्यास 
आलेल्या त्या सदाशिवांना पाहून तारकासुर 
म्हणाला, अरे शिवा! तू कशासाठी या 
रणभूमीवर आलास? अरे, सिंहासोबत कधी जय गजानन Ye 
ससा लढाई करू शकेल कां? अरे मदासुर 
तर खूप दूरची गोष्ट झाली. मी त्याचा सेवकच तुझा वध करील. 
तारकासुर वचनांने क्रोधित श्रीशंकरांनी आपला प्रलयंकारी त्रिशूळ फेकला आणि 
भग्वृक्ष कोसळावा तसा तारकासुर धरणीवर आदळला, श्रीहरींनी सुदर्शन चक्राचा प्रयोग 
केला आणि अगणिक सैन्य कापले जाऊ लागले. दैत्य रणांगण सोडून प्राण वाचविण्यासाठी 
पलायन करू लागले. देवतांचा तो पराक्रम पाहून मग बाणासूर, त्रिपुरासुर, शंखासुर आदी 
समस्त राक्षस सेनानी आपल्या रणनीतीला सांभाळते झाले. त्यांनी आपले भयानक शंख 
वाजवून आसमंत दणाणून टाकले. वर्षाकाळात पर्जन्याच्या धारा पडाव्यात तशा शस्त्राच्या 
धारा सोडत हल्ला आरंभिला. भीषण युद्धास आरंभ झाला. 
| बाणासुराने सूर्यास, शंखासुराने विष्णूस तर त्रिपुरासुराने ललकारी देत श्रीशंकरांना 
आव्हान दिले. पुनश्च भीषण संग्राम सुरू झाला. दैत्यसेनेने देवतांवर वृक्ष, पर्वताचा मारा 
केला. तीन दिवसपर्यंत अविश्रान्त रणकंदन सुरू होते. शेवटी श्रीशंकरांनी त्रिशूलाने 
रास पाडले. सूर्याने आपल्या अतिप्रचंड ज्वालांनी बाणासुराला जाळले तर श्रीहरीनी 
 सुदर्शनाने विद्ध केले. देवसैन्याने त्या तिघांना बांधून एका भयानक विवरात 
उर्वरित दैत्य सैन्य शरण आले आणि श्रीशंकरांच्याप्रमुखत्वाखाली देवसेनेने 
` साजरा केला. q 
वृत्तांत समजताच डोळ्यात रक्त जमा झालेला मदासुर आपल्या तीन पुत्रास 
शुक्राचार्यांसमवेत स्वत:च रणांगणावर प्रस्थान करता झाला. आल्या ml 
त्रैलोक्य प्रकाशक सूर्यास बाणांनी विद्ध केले आणि म्हणाला- © 
क वचन ऐक. सरळ युद्धभूमीतून पलायन कर. अन्यथा 
| तू अनेक दैत्य मारले आहेस. आता त्याचे फळ भोग. अरे काश्यप! 
STEIGEN, आता लुझे जगणे अशक्य आहे.' 


(३३४) 


